केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 
निवृत्तीवेतन योजना, सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील माहे नोव्हेंबर, २०१९ ते 
मार्च, २०२० करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: इंगांयो -२०१९/प्र क्र.४८/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जानेवारी, २०१९. 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, 
दि.२८ मे, २०१२. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि. ०८ जुले, २०१९. 

३. शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक बीजीटी २०१९/ 
प्र.क्र.४९/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ जुले, २०१९. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इंगांयो २०१९/ 
प्र.क्र.४८/विसयो,दिनांक १७.०५.२०१९. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इंगांयो २०१९/ 
प्र.क्र.४८/विसयो,दिनांक २४ जुले, २०१९. 

६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो-२०१८/ 
प्र.क्र.६२/विसयो, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये २५,००,००,०००/- (रुपये पंचवीस कोटी 
फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेली आहे. वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक २ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिल ते 
डिसेंबर,२०१९ या कालावधीच्या खर्चासाठी एकूण तरतूदीच्या go टक्के म्हणजेच रुपये 
१५,००,००,०००/- इतका निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी संदर्भ क्रमांक ४ व ५ येथील 
शासन निर्णयान्वये माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०१९ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये 
१५,००,००,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने उर्वरीत ४० 
TERING २० टक्के रुपये ५,००,००,०००/- (रुपये कोटी फक्त) म्हणजे एकूण तरतूदीच्या ८० 
टक्के निधी वितरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. 

त्यानुषंगाने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेसाठी उर्वरित रुपये 
५,००,००,०००/- (रुपये पाच कोटी फक्त) माहे नोव्हेंबर, २०१९ ते मार्च, २०२० या कालावधीच्या 
खर्चासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन 
याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची 
सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणाळीवर देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इंगांयो -२०१९/प्र क्र.४८/विसयो 


२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्याच्या 
प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या 
संख्येनुसार करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने 
प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०८) (११) 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० इतर 
खर्च (२२३५ बी 039)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.३ येथील वित्त 
विभागाच्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७२९/२०१९/व्यय १४, 
दिनांक १९.१२.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२००१२८१२०१११०४२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sunil Vitthal De ch वा — 
Ukirade ro नाग 
(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इंगांयो -२०१९/प्र क्र.४८/विसयो 


८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.इंगायो-२०१९/प्र.क्र.४८/विसयो, दिनांक : २७ जानेवारी, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (रक्‍कम रुपयात) 

नियंत्रक aera ie या आदेशान्वये 

अ.क्र जिल्हा अधिकारी पिता eases नोव्हे.१९ डिसें.१९ जाने.२० फेब्रु.२० मार्च, २० एकूण वितरीत 

क्रमांक alt ogee रक्‍कम 

द.म. लाभार्थी संख्या 
कज एका आया झा मा जाडा काडया 

rae ०1 ग ग कग ग 
01 ग न नग ग 
४ ।रायगड १९३३११ १९३३११ १९३३११ ९६६५५५ 
५ रत्नागिरी १८८८७४ १८८८७४ १८८८७४ ९४४३७० 
er Ts कवक कवळ रर 
|_११ | अहमदनगर २३७५३५ २३७५३५ २३७५३५ ११८७६७५ 
१२ नंदुरबार ६३३४७६ ६३३४७६ ६३३४७६ ३१६७३८० 
फक ६०८०३०३ ARCA कवळ 
१४ ।सोालापूर २८०१३१ २८०१३१ २८०१३१ १४००६५५ 
१७ |कोल्हापूर २१०४६८ २१०४६८ २१०४६८ १०५२३४० 
ल्न Go 
१९ ।वर्धा ९२० १३६०७२ १३६०७२ १३६०७२ ६८०३६० 
२० चंद्रपूर ७२९३१९ ७२९३१९ ७२९३१९ ३६४६५९५ 
२३ गोंदिया २३७५ ३५१२७४ ३५१२७४ 3५१२७४ १७५६३७० 
ee १७२१६ | २५४६३२९ २५४६३२९ २५४६३२९ १२७३१६४५ 
२४ |अमरावती २८७८२२ २८७८२२ २८७८२२ १४३९११० 
२८ far ६३३०३ ६३३०३ ६३३०३ ३१६५१५ 
Ee Ean 
३४ |जालना ९७१७३ २७१७३ ९७१७३ ४८५८६५ 
औरंगाबाद विभाग ९१५९ १३५४६५७ १३५४६५७ १३५४६५७ १३५४६५७ ६७७३२८५ 
एकूण ६७६११ ९९९९९८३ ९९९९९८३ ९९९९९८३  १०००००६८ 40000000 


